अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास 
महामंडळाकरीता सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित निधीपैकी रु.१२.५० कोटी 
इतका निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०२१/प्र.क्र.८२/उद्योजकता 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा : १) Hea विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र.कौविउ-२०२१/प्र.क्र.७७/ 
उद्योजकता, दि.०१ सप्टेंबर, २०२१. 

शासन निर्णय: 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला सन २०२१-२०२२ या आर्थिक 
वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित रु.५०.०० कोटी इतक्या तरतूदीपैकी 24% म्हणजेच रु.१२.५० कोटी इतका 
निधी संदर्भाकित दि.०१ सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. आता 
उर्वरित निधीपैकी रु.१२.५० कोटी इतका निधी (एकुण रु.५०.०० कोटी इतक्या तरतूदीच्या 24%) 
वितरीत करण्यास या झासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त मंजूर निधी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई यांना 
प्रदान करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सह सचिव, कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. त्यांनी याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी शासन मंजूरी देत आहे. सदर रक्‍कम 
एकरक्कमी पध्दतीने महामंडळास अदा करण्यात यावी. 
३. सदर वितरीत निधीच्या अनुषंगाने होणारा खर्च “झेड ए-४, ४२५०, इतर सामाजिक सेवा 
यावरील भांडवली खर्च, ००, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (००) 
(००)(०१) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) 
(४२५००२५९, ३२-अंशदाने)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२१-२०२२ या आर्थिक 
वर्षात मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
४. महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी योजनांतर्गत निधीतील असल्यामुळे, 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग व वित्त विभागाव्दारे मान्यता दिलेल्या योजनांवरच हा 
निधी खर्च करुन त्यासंबंधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्र.क्र.८२/उद्योजकता 
५. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२७९/१४७१, दि.२५.०८.२०२१ 
आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२११/२०२१/व्यय-६, दि.०७.०९.२०२१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०९२७१७४५४०३८०३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pranali Gosavi Yadav 
Date: 2021.09.27 17:48:56 +05'30' 


(प्रणाली गोसावी-यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
(आहरण व संवितरण अधिकारी तथा कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-३, कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे मार्फत) 


प्रत, 

१. मा.मंत्री (कौ.वि.रो.व उ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री (कौ.वि.रो.व उ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (कौ.वि.रो.व उ.) यांचे स्वीय सहाय्यक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. सह सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आहरण व संवितरण अधिकारी, Hed विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

८. प्रशासन-२ कार्यासन, Hed विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१०. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४७१)/वित्त विभाग, (व्यय-६), मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवड नस्ती (उद्योजकत). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


